लाड पागे समितीच्या शिफारशीनुसार श्रीमती 
रेखा अनिल वाघेला यांना गट-ड पदावर 
नियुक्ती देणेकरीता धर्मादाय संघटनेच्या 
कार्यालयातील गट-ड संवर्गातील ०१ नियमित 
शिपाई पद पुन:स्थापित करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
विधि व न्याय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक :- सीएचए-२०२१/प्र.क्र.१६२/का.१ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : ०८ ऑक्टोबर, २०२४ 


पहा :- 


१) विधी व न्याय विभाग, शासन निर्णय क्र. सीएचए-२०१६/प्र.क्र.३६/का.१, दिनांक २०.१२.२०२२ 
२) वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र. पदनि २०२२/प्र.क्र.१५/आ.पु.क.,दिनांक ०८.०८.२०२४ 


प्रस्तावना :- 


धर्मादाय आयुक्‍त कार्यालयाचा सुधारित आकृतीबंध संदर्भाधीन दिनांक 
२०.१२.२०२२ च्या शासन निर्णयान्वये मंजूर करण्यात आला असून, सदर आकृतीबंधानुसार 
धर्मादाय संघटनेच्या आस्थापनेवरील गट-ड मधील उद्‌वाहनचालक, नाईक, शिपाई, 
पहारेकरी व सफाईगार हे संवर्ग मृत संवर्ग घोषित करण्यात आले आहेत. 


2. सबब, वित्त विभागाच्या दिनांक ०८.०८.२०२४ च्या शासन निर्णयानुसार लाड 
पागे समितीच्या शिफारशीनुसार श्रीमती रेखा अनिल वाघेला यांना गट-ड च्या पदावर नियुक्‍ती 
देणेकरीता धर्मादाय संघटनेच्या कार्यालयातील गट-ड संवर्गातील ०१ नियमित शिपाई पद 
पुन:ःस्थापित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


लाड पागे समितीच्या शिफारशीनुसार श्रीमती रेखा अनिल वाघेला यांना 
गट-ड पदावर नियुक्‍ती देणेकरीता धर्मादाय संघटनेच्या कार्यालयातील गट-ड संवर्गातील 
०१ नियमित शिपाई पद पुन:स्थापित करण्यास या शासन आदेशाद्दारे मान्यता देण्यात येत 
आहे. 


२. या प्रित्यर्थ होणारा खर्च " मागणी क्रमांक जे-२, २०७०-इतर प्रशासनिक सेवा, 
००-इतर प्रशासनिक सेवा, ००१-संचाळन व प्रशासन, (००)(०१) धर्मादाय आयुक्‍त (अनिवार्य) 
दत्तमत (२०७०/०२२) " या लेखाशिर्षाखाली मंजूर केलेल्या अनुदानातून भागविण्यांत यावा. 


शासन निर्णय क्रमांकः सीएचए-२०२१/प्र.क्र.१६२/का.१ 


३. 


सदर झासन निर्णय, वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन शासन निर्णय, दिनांक 


०८.०८.२०२४ अन्वये प्राप्त अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


४. 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ~www.maharashtra.gov.in या 


संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२४१००८१५५३५१३७१२ 
असा आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


MANISHA ANIL 
KADAM 


(मनिषा कदम) 
सहायक सॉलिसिटर -नि- उप सचिव, 
महाराष्ट्र शासन 


मा.मुख्यमंत्री महोदयांचे प्रधान सचिव, 

मा. उप मुख्यमंत्री (विधि व न्याय) महोदयांचे सचिव, 

प्रधान सचिव व विधि परामर्शी, विधि व न्याय विभाग यांचे स्वीय सहायक, 
धर्मादाय आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

धर्मादाय सह आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

धर्मादाय उप आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

महालेखापाल-एक, (लेखा व अनुज्ञेयता /ळेखा परीक्षा ), मुंबई 
महालेखापाल-दोन, (लेखा व अनुज्ञेयता /लेखा परीक्षा ), मुंबई 

अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 


. लेखा संचालक, धर्मादाय आयुक्‍त कार्यालय, मुंबई 
. निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई 

. सामान्य प्रशासन विभाग, का.१६-ब, मंत्रालय, मुंबई 
. वित्त विभाग (आपुक / व्यय-५), मंत्रालय, मुंबई 

. विधि व न्याय विभाग, कार्या- १७, मंत्रालय, मुंबई 

. निवडनस्ती का.१ 


पृष्ठ २ पैकी २ 


